मराठी भाषेळा अभिजात भाषेचा दर्जा 
मिळण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा 
करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन पूरकपत्र क्रमांक-अभिजा-२०२३/प्र.क्र.११६/भाषा-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १० सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा :- १. शासन निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.१४.०२.२०२४ 
२. शासन पूरक पत्र, मराठी भाषा विभाग, दि.१२.०३.२०२४ 


शासन पूरकपत्र :- 


मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता शासन 
निर्णय, मराठी भाषा विभाग, दि.१४.०२.२०२४ अन्वये श्री. ज्ञानेश्वर मुळे, सेवानिवृत्त भा.वि.से. यांच्या 
अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे. 


२. सदर समितीचे अध्यक्ष व सदस्य यांना मराठी भाषेस अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या अनुषंगाने 
पाठपुरावा करण्याकरिता दिल्ली येथे जाण्यासाठी किमान इकॉनॉमी वर्गाचा विमान प्रवास अनुज्ञेय करण्यात येत 
आहे. तसेच विमानसेवा उपलब्ध नसताना रेल्वेच्या वातानुकूलित प्रथम वर्गाचा प्रवास अनुज्ञेय करण्यात येत 
आहे. 


३. सदर झासन पूरकपत्र वित्त विभागाच्या अनौ/ सं.क्र. ५०/२४/सेवा-५, दि.२४.०७.२०२४ अन्वये दिलेल्या 
मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन WHIT महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्र. २०२४०९१०११२४२७९५३३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


MARUTI LAXMAN 
LHAYAKAR 


(मा.ल.ल्हायकर) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन / गृह), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा.मंत्री (मराठी भाषा) यांचे खाजगी सचिव / विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव/स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
६. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा.समिती प्रमुख व सदस्य, मराठी भाषा समिती, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई, 


Cc AW A -5 


शासन ROTA क्रमांक अभिजा-२०२३/प्र.क्र.११६/भाषा-१, 


८. मा.मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

९, सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
१०.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त आणि उप लोक आयुक्त कार्यालय, मुंबई, 
११.महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखापरीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
१२.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१४.अपर मुख्य सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.सहसचिव,मराठी भाषा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 

१६.अध्यक्ष , महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई, 

१७. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोश निर्मिती मंडळ, मुंबई, 

१८. अध्यक्ष, भाषा सल्लागार समिती 

१९. अध्यक्ष व समिती सदस्य, अभिजात मराठी भाषा पाठपुरावा समिती. 

२०. सदस्य सचिव, अभिजात भाषा पाठपुरावा समिती 

२०.अवर सचिव (भाषा-१), मराठी भाषा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२१.भाषा - १ (संग्रहार्थ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


